Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक ११] गुरुवार ते बुधवार, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चेत्र ३, शके १९४३ [पृष्ठे ३०, किंमत : रुपये १०.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 





भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी 


S25 |S एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, 
अनुपस्थितीची रजा (भाग Ves, चार-अ, ae 
व चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश. 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 














अनुक्रमणिका 
पृष्ठे पृष्ठे 
नाही. भाग एक-अ.--(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १-९ 








आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍्त) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना. 











१-३० 








शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७०. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपार्ड मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093. 


क्रमांक अका-प्र.अ.-भू.सं.-कावि-५७-२०२१.--- 





ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती 








जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 


भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 





आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक अ.का.-प्र.अ.-भू.सं.-कावि- 





99-2020, दिनांक ०२-०१-२०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 








अ.--एक-१ (१७४७). 








(१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 














आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने, “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे 





याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 





आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 





आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा समावेश अनुसूची-चारमध्ये 
समाविष्ट केला आहे. 











आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, sea अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी यांस पदनिर्देशित केले आहे. 


अनुसूची-एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 





भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३३-४७-२०१७-१८, 
मौजा खोपडा, ता. मोर्शी, जिल्हा अमरावती. 


अ.क्र. घर क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्राचा तपशील 








बांधकाम खुले क्षेत्र एकूण क्षेत्र 














(१) (२) (३) 
चौ.मी. चौ.मी. चौ.मी. 
१ १५६/१ ५५.०० ० ०० ५५.०० 
Q ४२३२ ३२.५० ७ 00 ३२.५० 
3 833 २०.१५ ६.०० २६.१५ 
8 ४३४ ४३.२२ ४०.३८ ८३.६० 
& ४२३९ ७ 00 qo Yo qo Yo 
& 2४० ७ 00 १० BO १० BO 
(9 8४४५ ७ 00 qo Yo १०,४० 
८ ४४७ ५३.९४ ४३.५० ९७.४४ 
र ४५४ © 00 १५.०० १५.०० 
एकूण . . २०४.८१ १३६.०८ ३४०.८९ 
अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- _ निम्न चारगड प्रकल्प, ता. मोर्शी, जि. अमरावती. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ निम्न चारगड प्रकल्प हा मोर्शी तालुक्यातील चारगड नदीवर मौजा खोपडा या गावाजवळ 


असून प्रकल्पाचे बुडित क्षेत्रात मौजा खोपडा हे गावठाण येत आहे. त्यामुळे मौजा खोपडा 
गावठाणाचे भूसंपादन व पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. 














समाजाला मिळणारे लाभ : -- या प्रकल्पामुळे मोर्शी तालुक्यातील १६८० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होणार 
(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक-यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. शेतक-यांचे 








सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ ३ 





अनुसूची-तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 








मौजा खोपडा, ता. मोर्शी, जि. अमरावती हे गाव निम्न चारगड प्रकल्पांतर्गत बाधित होत आहे. सदर गावातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 
करण्यासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र मौजा खोपडा व उद्खेड, ता. मोर्शी येथे निश्‍चित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्‍तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे अंतर्गत विहित तरतुदीनुसार खालील ठिकाणी करण्यात येत आहे. 




















अ. क्र. भूमापन क्रमांक किंवा क्षेत्र शेरा 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) (४) 
हे. आर 
१ मौजा खोपडा ५५, ५६, ३४ ४२ मौजा खोपडा गावठाणाचे पुनर्वसन करावयाचे 
490, ५८, ५९, ५०, ५२ असून ४९८ व ०९ (प्रस्तावित) घरे बाधित होत 
२ मौजा उद्खेड ५४, ५५ आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे मागणीनुसार मौजा खोपडा, 





उद्‌खेड मार्गावर मौजा खोपडा व उद्‌खेड, 
ता. मोर्शी, जि. अमरावती येथे मंजूर अभिन्यासा- 
नुसार उल्लेखित गट नंबरच्या आखणी केलेल्या 
भूखंडामधील उपलब्ध भूखंडामध्ये मौजा खोपडा 
गावठाण येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात 


येईल. 














अनुसूची-चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 








महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ (२००१ चा महा. ११ वा) या कायद्याचे तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र 
दिनांक २१ मे २००९ अन्वये निम्न चारगड लघु प्रकल्प योजनेखाली बाधित क्षेत्र ३२१.४७ हेक्‍टर असून लाभ क्षेत्र २०७४.०० हेक्‍टर आहे. त्यानुषंगाने 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी कलम १३(३) ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. सदर प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन महाराष्ट्र 
प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ च्या अधिनियमाखाली होत आहे. सबब भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१४ मधील प्रकरण ५ मधील नियम १७ नुसार ज्या प्रकल्प बाधित कुटुंबांना महाराष्ट्र प्रकल्प बाधीत 
व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ च्या तरतुदी लागू असतील अशी प्रकल्प बाधित कुटुंबे अधिनियमाच्या दुस-या व तिस-या अनुसूचीनुसार पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहतीचे घटक म्हणून विचार केल्या जाण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत. 
































टीप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मोर्शी या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


शैलेश नवाल, 


अमरावती : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक २२ जानेवारी २०२१. अमरावती. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७१. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम ११ (एक) अन्वये 





क्रमांक कावि-अका-भूसंपादन-मौ. मिलखेड-२६१-२०२१.--- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. एम.आय.एस.११-२०१४-सी.आर.७१-ओ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 





४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 








करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 














आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


























आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 








त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 














परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ion é 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 








तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 

















आणि म्हणून, त्याअर्थी, Sed अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा. यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-२०२०-२१, 
गाव forts, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलडाणा. 











अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ ९४ ० २५ 
२ 84 ० २५ 
3 ९६ ० २३ 
४ ९७ ० २१ 
५ ९७ ० २१ 
& र्ट ० २१ 
9 ९८ ० १८ 
८ ९९ ० ०५ 
९ १०० ० ०९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ ५ 





अनुसूची-एक--चालू 








(१) (२) (३) 
हे. आर 
१० १०१ ० १९ 
११ १०२ ० ०८ 
१२ १०३ ० ०८६ 
१३ १०४ ० ०५ 
१8 १०४ ० ०५ 
१५ १०४ ७ ०५ 
१६ १०५ ० ०९ 
१७ १०५ ० ०३ 
१८ १०६ ० १३ 
१९ १०६ ० १४ 
२० १११ ० २४ 
२१ १११ ० ३० 
२२ १११ ० १६ 
२३ १११ ० ७४ 
२४ ११८ ० ०४ 
२५ ११८ ० ४० 
२६ ११८ ० ६४ 
२७ ११८ ० ६४ 
२८ ११९ ० ११ 
एकूण . . ६८४ 

अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- _ मौ. चोंढी बृहत लघु पाटबंधारे योजना, ता. संग्रामपूर, जि. बुलडाणा. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ मौ. चोंढी बृहत लघु पाटबंधारे योजनेचे बुडित क्षेत्र व धरणाच्या भिंतीसाठी मौ. मिलखेड 





येथिल खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव. 


समाजाला मिळणारे लाभ : -- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण 
भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार 
असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे . 














अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 











सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक-यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्‍ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 











अनुसूची-चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


अतिरिक्‍त संचालक, भारत व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११० ००३ क्रमांक जे-१२०११-२२-२००७-आयएआय, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र. ०२ कलम ०६ (२) चे 
परंतुकानुसार-०शंतल्त that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact Assessment is required under 








the provision of any other law for the time being in force, the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall not 
apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही. 


अ-एक-२ (१७४७). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 





अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 








रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ 
प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत 
नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्‍न उद्‌भवत नाही. 

















(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक. 








टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३७२. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ 
(एक) अन्वये 





क्रमांक कावि-अका-भूसंपादन-मौ. रुधाणा-२६२-२०२१.--- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2093 (२०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग, क्र. एम.आय.एस.११-२०१४-सी.आर.७१-ओ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, set अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 























आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आलेला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, 
असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 




















आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे ; 














आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्‍तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 








त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्‍ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खाली कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 














परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 








परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्‍तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


जिल्हाधिका ion i 


जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ ७ 











तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (4) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव (जा.) यास पदनिर्देशित करीत आहे. 














अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२०२०-२१, 








गाव रूधाणा, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलडाणा. 





अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
१ १३३ ० ०९ 
Q 933 ०७ १० 
3 १३८/अ ० ११ 
8 938 ० ०९ 
प १४० ० ११ 
६ १४१ ० २५ 
७ २१३ ० १३ 
२१४ ० १६ 
९ 294 ० ११ 
१० २१६ © ०२ 
११ २१७ ० ०६ 
१२ २१७ ० ३५ 
१३ २२२ ० ४२३ 
१8 २२२ oO ०७ 
१५ २२४ ० 09 
१६ २२४ ० ०९ 
१७ २२५ ० ४१ 
१८ २२६ ० ७५ 
१९ २२७ ० ३९ 
२० २२८ ० ८९ 
२१ २२९ ७ ०६ 
RR २२९ oO ०७ 
23 २२९ ७ ०२ 
२४ २३० ०७ ०१ 
२५ २३१ ० 03 
RG 239 ० 03 
२७ २३१ ० 09 
२८ २३५ ० 0% 


२९ २३६ ० १८ 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 











अनुसूची-एक-चालू 

(१) (२) (३) 
हे. आर 
३० २३६ ० ०१ 
३१ २३६ ० १४ 
३२ २३७ ० ११ 
33 २३८ ० ११ 
२३४ २४० 0 ०१ 
२५ २४१ ० ४७ 
२३६ २४२ ० ४९ 
३७ २४२ ० ०३ 
३८ २४३ ० १७ 
३९ २४४ ० 02 
४० २४४ ० ०३ 
४१ २४७ ० १८ 
४8२ २४७ ० १७० 
83 २४७ ० Yo 
एकूण . . ७ ०६ 

अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -- _ मौ. चोंढी बृहत लघु पाटबंधारे योजना ता. संग्रामपूर, जि. बुलडाणा. 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -- _ मौ. चोंढी बृहत लघु पाटबंधारे योजनेचे बुडीत क्षेत्र व धरणाच्या भिंतीसाठी मौ. रूधाणा 


येथिल खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव. 


समाजाला मिळणारे लाभ : -- या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे. त्याच बरोबर ग्रामिण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामिण 
भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार 
असून त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे . 














अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

















सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक-यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्याने तसेच त्यामधील व्यक्‍ती विस्थापित 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. 














अनुसूची-चार 


सामाजिक परीणाम निर्धारणाचा सारांश 





अतिरिक्‍त संचालक, भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११०००३, क्रमांक जे-१२०११-२२-२००७- 
आयएआय, दिनांक ११ फेब्रुवारी २००८ अन्वये पर्यावरण सर्व्हेक्षण मंजुरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र. ०२, कलम ०६ 





(२) चे पंरतुकानुसार-०५0०त that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact Assessment is required 
under the provision of any other law for the time being in force, the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall 
not apply असे नमूद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ ९ 





अनुसूची-पाच 


नियुक्‍त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 








रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषेशग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ 
प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. 














(ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक. 


(क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक. 





विशेष नोंद :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव (जामोद), जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 


निरिक्षण करता येईल. 
एस.राममुर्ती (awe), 
बुलडाणा : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१. बुलडाणा. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७३. 
पोलीस आयुक्त, यांजकडून 
अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक शवाशा-अधिसूचना-४१२-२०२१.--- 








ज्याअर्थी, अमरावती शहराची वाढलेली लोकसंख्या, वाहनांची संख्या तसेच बाहेरून अमरावती शहरात येणा-या व जाणा-या वाहनांची वाढलेली 
वर्दळ, शहरात निर्माण होणारी नागरिकांची गर्दी व वाहतुकीची कोंडी यामुळे घडत असलेले किरकोळ व गंभीर स्वरूपाचे अपघातामुळे जनतेच्या जिवितांस 
धोका निर्माण झालेला आहे. वेलकम टी पॉईट विद्युत विभागाचे पॉवर हाऊस ते अलमास गेट बडनेरापर्यंत असलेला जुना बायपास मार्गालगत वाढलेली 
नागरी वस्ती, शाळा, महाविद्यालय, दवाखाना व शासकीय कार्यालय तसेच सतत होणारे अपघात. यामुळे नमूद मार्गावरील वाहतूक कमी करून 
नागरिकांच्या सुरक्षिततेकरीता नविन सुपर एक्सप्रेस हायवे सुरू करण्यात आलेला आहे. 


























परंतु, असे निदर्शनास आले आहे की, इतर शहरात जाणारी मालवाहू जड व हलकी (४०७, ७०९, ११०९) ही वाहने सुपर एक्सप्रेस हायवे चा 
वापर न करता जुना बायपास मार्गाचा तसेच शहरातील गर्दी असलेल्या मार्गाचा अवलंब करतात. त्यामुळे नमूद मार्गावर वाहनांची वर्दळ होऊन किरकोळ 
व गंभीर स्वरूपाचे अपघात होतात. 




















सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीमध्ये पोलीस आयुक्‍तालयामध्ये एकूण २५६४ अपघात झालेले असून ३९७ प्राणांतिक अपघात होऊन त्यामध्ये 
४२१ निष्पाप जिवांचा बळी गेलेला आहे. 











शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व सुरक्षित राहावी म्हणून दिनांक ०७-१०-२०२० रोजी जा.क्र.शवाशा/प्रस्तावित अधिसूचना/३६६/२०२० 
अन्वये जड व हलके (४०७, ७०९, ११०९) वाहनांचे वाहतुकीकरिता प्रस्तावित अधिसूचना निर्गमित करण्यात येऊन सामान्य नागरिक व व्यापारी 
संघटना, ट्रक असोशिएशन यांचेकडून आक्षेप व सुझाव मागण्यात आलेले होते. त्याअनुषंगाने अमरावती शहरातील प्रतिष्ठीत नागरिक, लोक प्रतिनिधी 
व्यापारी वर्ग, ट्रक चालक मालक संघटना व आर.टी.ओ. अधिकारी यांचे आक्षेप व सुझाव प्राप्त झाल्याने त्यांचे सोबत चर्चा करून मत व अडीअडचणी 
ऐकूण घेण्यात आल्या. 
































अमरावती शहरातील सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी यांचे सुरक्षेकरीता तसेच शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत व सुरक्षित ठेवून अपघातास 
प्रतिबंध करण्याकरिता मालाची वाहतूक करणा-या हलके व जड वाहनांना शहरातील काही मार्गाने वेळेचे बंधन ठेऊन वाहतूक करण्याची सूट देऊन इतर 
मार्ग वाहतुकीस बंद करून अंतिम अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे. 











त्याअर्थी, मी, डॉ. आरती सिंह, पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम (१) (ब) अन्वये तसेच मोटार वाहन 


कायदा, १९८८ चे कलम ११५ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकरानुसार अमरावती शहरातील नागरिकांचे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वेलकम टी पॉईंट 
अ.--एक-३ (१७४७). 





१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 














विद्युत विभागाचे पॉवर हाऊस ते अलमास गेट बडनेरा येथपर्यंत असलेला जुना बायपासवरील तसेच अमरावती शहरात आवागमन करणा-या सर्व 
मालवाहू जड व हलके (४०७, ७०९, ११०९) वाहनांना खालीलप्रमाणे वाहतूक करण्यास अंतिम आदेश पारीत करीत आहे. 





अमरावती शहरातून वाहतूक करण्यास प्रतिबंधीत मार्ग 











अमरावती शहरात सर्व जड व हलकी मालवाहू वाहनांना (You, Wor, ११०९ गिट्टी-बोल्डर, रेती इत्यादी) दररोज सकाळी ०६.३० ते 
रात्री २१.०० वा. पर्यंत शहरामध्ये वाहतुकीस प्रवेश बंद. तसेच सर्व जड वाहनांना जुना बायपास येथून वाहतुकीस प्रतिबंध राहील. 














शहरातून जीवनावश्यक अति महत्वाच्या वस्तुची वाहतूक करणा-या वाहनांना वेळेचे बंधन ठेऊन खालील मार्गाने वाहतूक करण्यास 
सूट देण्यात येत आहे. 





बडनेराकडून जुन्या बायपासने अमरावती एम.आय.डी.सी. मध्ये येणा-या वाहनांना सकाळी ०८.०० ते १०.०० वा., १४.०० ते १६.३० व 
२१.०० वा. चे नंतर या वेळे दरम्यान एम.आय.डी.सी. कार्यालयपर्यंत येता येईल व पुढे शहरात येण्यास प्रतिबंध राहील. 











(सकाळी ०६.०० ते ०८.००, दुपारी १०.०० ते १४.०० ते २१.०० वा. पर्यंत वाहतूक करण्यास प्रतिबंध राहील.) मालधक्का बडनेरा येथून 
वाहतूक करणा-या जड वाहनांनी बगीया टि पॉईंट येथून सुपर एक्सप्रेस हायवेवर जाऊन गौरी-इन-रहाटगाव रिंगरोड मार्गाचा अवलंब करावा. 











बडनेराकडून सातुर्णा एम.आय.डी.सी. कडे येणा-या जड मालवाहू वाहनांना सकाळी ०८.०० ते १०.०० वा., १४.०० ते १६.३० व २१.००वा. चे 
नंतर यावेळे दरम्यान रॉयल इनफिल्ड शोरुम येथून डावे वळण घेऊन फक्त सातुर्णा एम.आय.डी.सी. मध्ये जाता येईल. बडनेरा मार्गावरील रॉयल 
इनफिल्ड शोरुम च्या पुढे नवाथेकडे व साईनगर ते सातुर्णा टि पॉईट जवळील शितल अपार्टमेंटच्या पुढे जाता येणार नाही. तसेच राजापेठ चौक ते 
पो.स्टे. बडनेरा या मार्गावर कोणतेही जड वाहन रस्त्यावर उभे राहणार नाही. 

















(सकाळी ०६.०० ते ०८.००, दुपारी १०.०० ते १४.०० व १६.३० ते २१.०० वा. वाहतुकीस प्रतिबंध राहील.) 





चांदुर रेल्वे, कु-हा, मार्डी व भानखेडा मार्गे शहरात येणा-या जड वाहनांना सकाळी ०८.०० ते १०.०० वा., १४.०० ते १६.३० व २१,००वा. चे 
नंतर यावेळे दरम्यान जुन्या बायपासने डावे व उजवे वळण घेऊन शहराच्या बाहेर जाता येईल किंवा वेलकम टि पॉईंट, गौरी इन मार्गे नवीन एक्सप्रेस 
व रहाटगाव रिंगरोडचा वापर करून कठोरा जकात नाका, राजपुत धाबा, कठोरा नाका, शेगाव चौक मार्गे wad कृषी उत्पन्न बाजार समितीपर्यंत येता 
येईल. परंतु, चपराशीपुरा चौकाकडे सुंदरलाल चौकाकडे व बियाणी चौकाकडून कोर्ट चौककडे व दस्तुर नगर चौकाकडून कंवर नगरकडे येता येणार 
नाही. (तसेच चपराशीपुरा चौक ते दस्तुरनगर चौक दरम्यान सर्व प्रकारची जड वाहतुकीस सकाळी ०६.०० ते २१.०० वा. पावेतो प्रतिबंध राहील) 
यवतमाळकडून येणा-या वाहनांना बगीया टि पॉईंट येथून सुपर एक्सप्रेस हायवेवर जाऊन गौरी इन-रहाटगाव रिंगरोड मार्गाचा अवलंब करता येईल. 






































(सकाळी ०६.०० ते ०८.००, दुपारी १०.०० ते १४.०० व १६.३० ते २१.०० वा. वाहतुकीस प्रतिबंध राहील.) 








रेल्वे मालधक्का बडनेरा येथून WHT अन्नधान्याची वाहतूक करणा-या जड वाहनांना सकाळी ०८.०० ते १०.०० वा., १४.०० ते १६.३० व 
२१.०० वा.चे नंतर यावेळे दरम्यान बडनेरा जुना बायपासचा वापर करून बगीया टी पॉईंट, कोडेश्वर टि पॉईंट मार्गे नवीन एक्सप्रेसवर जाऊन गौरी 
इन, रहाटगाव रिंगरोड, कठोरा जकात नाका, कठोरा नाका, शेगाव नाका, नविन कॉटन मार्केट ते वेअर हाऊसपर्यंत येता येईल किंवा कठोरा जकात 
नाका येथून राजपुत धाबा, नवसारी रिंगरोड ते ट्रक टर्मिनल (ट्रान्सपोर्ट नगर) पर्यंत जाता येईल. ट्रान्सपोर्ट नगर ते टांगापाडाव या रोडवर दोन्ही 
बाजुने वाहने उभे राहणार नाही. तसेच भातकुली, लालखंडीकडून आवागमन करणा-या जड व हलके मालवाहू वाहनांना वेळेचे बंधन राहील. 









































(सकाळी ०६.०० ते ०८.००, दुपारी १०.०० ते १४.०० व १६.३० ते २१.०० वा. वाहतुकीस प्रतिबंध राहील.) 





कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अन्नधान्याची वाहतूक करणा-या वाहनांना सकाळी ०६.०० ते ०८.००, दुपारी १०.०० ते १४.०० व १६.३०ते 
२१.०० वा.चे नंतर यावेळे दरम्यान रहाटगाव रिंगरोड, कठोरा जकात नाका, कठोरा नाका, शेगाव नाका या मार्गाचा व वलगाव या मार्गाने येणा-या 
वाहनांना राजपुत धाबा, कठोरा नाका, शेगाव नाका या मार्गाचा वापर करून कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जाता येईल. 














(सकाळी ०६.०० ते ०८.००, दुपारी १०.०० ते १४.०० व १६.३० ते २१.०० वा. वाहतुकीस प्रतिबंध राहील.) 





गिट्टी, बोल्डर, रेती, मुरुम, मलबा, डांबर ची वाहतूक करणा-या वाहनांना सकाळी ०८.०० ते १०.००, १४.०० ते १६.३० व २१.०० वा.चे नंतर 
यावेळे दरम्यान अमरावती शहरात वाहतूक करता येईल. या वेळेमध्ये त्यांना जुना बायपासचा वापर करता येईल. (सकाळी ०६.०० ते ०८.००, दुपारी 
१०.०० ते १४.०० व १६.३० ते २१.०० वा. वाहतुकीस प्रतिबंध राहील.) परंतु, गांधी चौक ते रविनगर, गांधी चौक ते राजापेठ, गांधीचौक ते अंबागेट 
मार्ग, बजरंग टेकडी ते विलासनगर पटवाचौक या मार्गावर वाहतूक करण्यास प्रतिबंध राहील. 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ ११ 





अमरावती शहरात प्रवेश बंदीनंतर वाहतूक करणा-या जडवाहनांना यवतमाळ टी पॉईंटच्या पुढे, भानखेडा जकात नाका पुढे, 
वडाळी जकात नाका, राजुरा जकात नाका पुढे, कठोरा जकात नाका पुढे, राजपुत धाबा, लालखडी, भातकुली जकात नाका याठिकाणी 
थांबता येईल यापुढे शहरात येऊन थांबता येणार नाही. 





ज्या वाहनांना सक्‍्करसाथ, कडबीबाजार येथे माल खाली करावयाचा आहे त्या वाहनांना सकाळी ०८.०० ते १०.०० वा., १४.०० ते १६.३० वा. 
व २१.०० वा.चे नंतर यावेळे दरम्यान रहाटगांव रिंगरोड मार्गे राजपुत धाबा, नवसारी, ट्रान्सपोर्ट नगर, नागपुरी गेट चौक या मार्गाने मालाचे चढ-उतार 
करणेकरीता येतील व त्वरीत माल खाली करून त्याच मार्गाने परत जातील. सक्करसाथचे पुढे शहरामध्ये प्रवेश बंदी राहील. सदर मार्गावरील 
टांगापाडाव ते ट्रान्सपोर्ट नगरपर्यंत दोन्ही बाजुने रिकामी वाहने उभी राहणार नाही. (अशा वाहनांना सकाळी ०६.०० ते ०८.००, दुपारी १०.०० ते 
१४.०० व १६.३० ते २१.०० वा. पर्यंत वाहतुकीस प्रतिबंध राहील) 




















अमरावती शहरातील अंतर्गत रस्त्यावर सकाळी ०६.०० ते २१.०० वा. पर्यंत कोणतेही जड व हलकी (४०७, ७०९, ११०९ गिट्टी-बोल्डर, रेती) 
वाहन उभे करता येणार नाही. 











शहरातून वाहतूक करणा-या जड वाहनांना वरीलप्रमाणे दिलेल्या मार्गाव्यतिरिक्त इतर मार्गाने वाहतूक करण्यास प्रतिबंध राहील. 








सर्व प्रकारची हलकी मालवाहू वाहनांना सकाळी ०८.०० ते १०.०० वा., १४.०० ते १६.३० व २१.०० वा.चे नंतर यावेळे दरम्यान शहरात 
वाहतुकीस परवानगी राहील. तसेच शहरामधील अंतर्गत रस्त्यावर अस्ताव्यस्त वाहने उभे करण्यास मनाई राहील. त्यांना जुना कॉटन मार्केटचे पश्‍चिम 
भिंतीला लागून एका लाईन मध्ये फक्त २० वाहने उभे करण्यास परवानगी राहील. (सकाळी ०६.०० ते ०८.००, दुपारी १०.०० ते १४.०० व १६.३० 
ते २१.०० वा. पर्यंत वाहतुकीस प्रतिबंध राहील.) 




















अमरावती शहरात ज्या वाहनांना मालाची चढउतार करण्याची आवश्यकता नाही अशा सर्व प्रकारच्या जड वाहनांना २४ तास प्रवेश बंदी 
राहील. त्यांना फक्त सुपर एक्सप्रेस व रिंगरोडचा वापर करता येईल. 








सदर अधिसूचनेमधील वेळेचे बंधन सर्व जड व हलके (४०७, ७०९, ११०९) वाहनांना रविवारी व शासकीय सुटीचे दिवशी लागू राहणार नाही. 
परंतु रमजान ईद, गणपती उत्सव, नवदुर्गोत्सव, दिपावली व इतर महत्वाचे सणाचे वेळी अधिसूचना लागू राहील. रविवारी व शासकीय सुटीचे दिवशी 
जड व हलके (४०७, ७०९, ११०९) वाहनांना शहरातील अंतर्गत मार्गावर वाहतूक न करता जुना बायपास मार्गे रहाटगाव रिंगरोड कठोरा जकात नाका, 
राजपुत धाबा या मार्गाने वाहतूक करण्याची परवानगी राहील. 

















अमरावती शहरामध्ये वाहतूक करण्याकरिता सर्व जड वाहनांना २० ते ३० कि.मी. स्पीड लिमीट ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व प्रकारचे 
हलके व जड वाहनांनी नियमानुसार शहरात प्रवेश केल्यानंतर प्रवेशबंदी दरम्यान वाहन ज्या ठिकाणी आहे त्यांनी त्याच ठिकाणी उभे करावे. सदर 
वाहन शहराबाहेर काढता येणार नाही. 














सर्व प्रकारचे वाहनांना मोटर वाहन अधिनियम अनुसार वाजवी क्षमतेपेक्षा जास्त अधिभार (वजन) वाहून नेता येणार नाही. 


सदर अधिसूचना ही अत्यावश्यक सेवेतील अँम्बुलन्स, फायर ब्रिगेड, पोलीस, गॅस सिलेंडर ट्रक, पेट्रोल, डिझेल टँकर इत्यादी 
वाहनांना शहरात येण्यास व जाण्यास प्रवेश बंदी राहणार नाही. 





सदर अधिसूचना ही अमरावती शहरातील सर्व ट्रक ट्रान्सपोर्ट असोशिएशन व बाहेरील येणा-या ट्रक, मालधक्का असोशिएशन, गिट्टी बोल्डर 
ट्रान्सपोर्ट असोशिएशन यांना बंधनकारक राहील. 











वरील अधिसूचना ही दिनांक १८-११-२०२० चे ००.०१ वा. पासून अंमलात येईल. जो कोणी वाहनधारक अधिसूचनेचे उल्लंघन करील 
त्याच्याविरूद्ध मोटार वाहन कायदा, १९८८ तसेच महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ व प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. 














सदर अधिसूचना आज दिनांक १७-११-२०२० रोजी माझे सही व recat काढण्यात आली आहे. 


डॉ. आरती सिंह (भा.पो.से.), 
अमरावती शहर : पोलीस आयुक्‍त, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२०. अमरावती शहर. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७४. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, यांजकडून 
आदेश 


क्र.प्र-ब-२-२६-२०२१,-- 





श्रीमती एस. व्ही. फुलबांधे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांच्या 
खाती दिनांक २५ जानेवारी रोजी एकूण १९० दिवसांची अर्जीत रजा 
शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २७ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ३० 
जानेवारी २०२१ अशी एकूण चार (०४) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२६ जानेवारी २०२१ रोजी झेंडावंदन झाल्यानंतर पासून ते दिनांक १ 
फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 




















राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 














प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्री. एम. आर. पनाड, सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर, हे वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहतील. 











दिनांक २५ जानेवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७६. 
आदेश 
क्र.प्र.-ब-२-२८-२०२१.-- 


श्रीमती यु. टी. मुसळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), अ. 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांच्या खाती दिनांक २५ जानेवारी रोजी 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एस. व्ही. फुलबांधे, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या. 








मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, उपरोक्‍त कालावधीत श्री. पी. एच. नेरकर, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
व. स्तर तथा अति. मु. न्यायदंडाधिकारी, वाशिम, हे वरील न्यायालयाचे 
काम पाहतील. 








भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७५. 
आदेश 
क्र.प्र-ब-२-२७-२०२१.-- 


श्री. आर. व्ही. सपाटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक २५ 
जानेवारी रोजी एकूण ४५ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक २७ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ३० जानेवारी २०२१ अशी एकूण 
चार (ov) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ जानेवारी २०२१ ते दिनांक 
३१ जानेवारी २०२१ रोजी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

















राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 











रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आर. व्ही. सपाटे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसते, तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते. 








मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 


एकूण ९६ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २७ 
जानेवारी २०२१ ते दिनांक ३० जानेवारी २०२१ अशी एकूण चार (०४) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ जानेवारी २०२१ पासून ते दिनांक ३१ 
जानेवारी २०२१ रोजी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 








राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 











रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती यु. टी. मुसळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व. स्तर), अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम व मुख्य 
न्यायाधीश, बाल न्यायमंडळ, वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या. 











मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, उपरोक्‍त कालावधीत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), 
वाशिम या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. के. खान, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व. स्तर) व अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम सह दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर तथा अति. मु. न्यायदंडाधिकारी, वाशिम, व बाल 
न्यायमंडळ, वाशिम या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. पी. बुंदे, ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्या. द. प्र. श्रेणी, वाशिम, 
यांचेकडे ठेवण्यात आला आहे. 

















दिनांक २७ जानेवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७७. 
आदेश 
क्रप्र.--ब-२-२९-२०२१,.-- 


श्री. व्ही. एस. खोत, दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) मंगरूळपीर 
यांच्या खाती दिनांक २८ जानेवारी रोजी एकूण १२९ दिवसांची अर्जीत 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ १३ 











रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २८ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ३० 
जानेवारी २०२१ अशी एकूण चार (०३) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२७ जानेवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १ 
फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

















राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. एस. खोत, दिवाणी न्यायाधीश 
(व. स्तर) मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते, तर ते 
त्याच पदावर राहीले असते. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, उपरोक्त कालावधीत श्री. एम. आर. पनाड, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क. स्तर मंगरूळपीर, यांचे वरील न्यायालयाचे काम पाहतील. 














भाग १(अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३७८. 
आदेश 
क्र.प्र.-ब-२-३०-२०२१.-- 


श्री. पी. पी. देशपांडे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वाशिम, 
यांच्या खाती दिनांक २८ जानेवारी २०२१ रोजी एकूण २०२ दिवसांची 
अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १० जानेवारी २०२१ ते 
दिनांक १२ जानेवारी २०२१ अशी एकूण तीन (०३) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत मंजूर 
करण्यात येत आहे. 





























राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 





प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. पी. देशपांडे, सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण, वाशिम, वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते, 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्रीमती एस. व्ही. फुलबांधे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम, ह्या 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील. 














दिनांक २८ जानेवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३७९. 


पहा : (१) जिल्हा न्यायालय, वाशिम आदेश क्र. २८/२०२१, दिनांक 
२७ जानेवारी २०२१. 
अ.--एक-४ (१७४७). 


(२) श्रीमती यु. टी. मुसळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. 
स्तर), अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी व मुख्य न्यायाधिश, 
बाल न्यायमंडळ, वाशिम यांचा दिनांक ३० जानेवारी २०२१ 
रोजीचा वाढीव अजित रजा मंजूर करणेबाबतचा अर्ज. 





आदेश 
क्र.प्र.-ब-२-३४-२०२१.-- 


संदर्भ क्र. (१) नुसार श्रीमती यु. टी. मुसळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व. स्तर), अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांना दिनांक 
२७ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ३० जानेवारी २०२१ अशी एकूण चार 
(०४) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ जानेवारी २०२१ ते ३१ जानेवारी 
२०२१ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
होती. संदर्भ क्र. (२) चे विनंती अर्जानुसार त्यांना दिनांक ३१ जानेवारी 
२०२१ पासून ते दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीची (०३) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 

















वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 





रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती यु. टी. मुसळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व. स्तर), अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम व मुख्य 
न्यायाधीश, बाल न्यायमंडळ, वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या. 








मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, उपरोक्‍त कालावधीत २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), 
वाशिम या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. के. खान, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व. स्तर) व अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम व बाल 
न्यायमंडळ, वाशिम या न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस. पी. बुंदे, ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) व न्या. द. प्र. श्रेणी, वाशिम, 
यांचेकडे ठेवण्यात आला आहे. 

















भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३८०. 


पहा : (१) जिल्हा न्यायालय, वाशिम आदेश क्र. २७/२०२१, दिनांक 
२५ जानेवारी २०२१. 

(२) श्री. आर. व्ही. सपाटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. 
स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर यांचा 
दिनांक ३० जानेवारी २०२१ रोजीचा अर्जित रजा 
मिळणेबाबतचा अर्ज. 








आदेश 
क्र.प्र.-ब-२-३५-२०२१.-- 


संदर्भ क्र. (१) नुसार श्री. आर. व्ही. सपाटे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर 
यांना दिनांक २७ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ३० जानेवारी २०२१ अशी 
एकूण चार (०४) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ जानेवारी २०२१ ते 





१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 








दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ रोजी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली होती. संदर्भ क्र. (२) चे विनंती अर्जानुसार त्यांना 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२१ पासून ते दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजीची (०३) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 











वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आर. व्ही. सपाटे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (क. स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर वर 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३८२. 
आदेश 
क्र.प्र-ब-२-४४-२०२१.- 


श्री. पी. एच. नेरकर, सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), अ. मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी 
एकूण १५२ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १० 
फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण तीन (०३) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२१ पासून कार्यालयीन 




















नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसते, तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्री. एम. आर. पनाड, सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर, हे वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहतील. 














दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३८१. 
आदेश 


क्रप्र.-ब-२-३९-२०२१.-- 





डॉ. रचना आर. तेहरा, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश,वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी 
एकूण ११४ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक ०५ 
फेब्रुवारी २०२१ व दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण दोन (०२) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 




















राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 











रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 








वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. एच. नेरकर, सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व. स्तर), अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, उपरोक्‍त कालावधीत श्री. एस. के. खान, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व. स्तर) व अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम हे वरील 
न्यायालयाचे काम पाहतील. 














दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३८३. 
आदेश 
क्र.प्र-ब-२-४५-२०२१,.-- 


श्री. एस. पी. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), वाशिम यांच्या 
खाती दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एकूण २९२ दिवसांची अर्जीत 
रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण चार (०४) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० 























प्रमाणित करण्यात येते की, डॉ. रचना आर. तेहरा, तदर्थ जिल्हा 


फेब्रुवारी २०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 





न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेल्या नसत्या, तर ते त्याच पदावर राहील्या असत्या. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, उपरोक्त कालावधीत श्री. एस. एम. मेनजोगे,जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,वाशिम, यांचेकडे ठेवण्यात आला आहे. 








दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२१. 


परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 











रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. पी. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश 
(व. स्तर), वाशिम नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर राहीले असते. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ १५ 








प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्री. पी. एच. नेरकर, सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), अ. मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, वाशिम हे वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे 
काम पाहतील. 








दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३८४. 
आदेश 
क्र.प्र-ब-२-४६-२०२१.-- 


श्री. एम. आर. पनाड, सह दिवाणी न्यायाधीश, (क. स्तर) मंगरूळपीर 
यांच्या खाती दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एकूण २७३ दिवसांची 
अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण चार (०३) दिवसांची अजित रजा 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 




















राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एम. आर. पनाड, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, (क. स्तर) मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते, तर ते त्याच पदावर राहीले असते. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्री. आर. व्ही. सपाटे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) 
मंगरूळपीर, यांनी वरील न्यायालयाचे काम पहावे. 











दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३८५. 


पहा : (१) श्री. एस. पी. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), वाशिम 
यांचा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचा वाढीव अजित 
रजा मिळणेबाबतचा अर्ज. 





(२) जिल्हा न्यायालय, वाशिम आदेश क्र. ४५/२०२१, दिनांक 
०९ फेब्रुवारी २०२१. 


आदेश 
क्र.प्र-ब-२-५४-२०२१.- 


श्री. एस. पी. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), वाशिम यांच्या 








खाती दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एकूण २८८ दिवसांची अर्जीत 
रजा शिल्लक आहे. त्यांना सं. क्र. (२) नुसार दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०२१ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण चार (०४) दिवसांची 
अजित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
होती. आता त्यांची दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ ते २० फेब्रुवारी २०२१ 
अशी दोन (२) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 


येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त होते 























रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. पी. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश 
(व. स्तर), वाशिम नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच 
पदावर राहीले असते. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्री. पी. एच. नेरकर, सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), अ. मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, वाशिम हे वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे 
काम पाहिले. 











भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३८६. 
आदेश 
क्रप्र-ब-२-५५-२०२१.-- 


श्रीमती यु. टी. मुसळे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), अ. 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम यांच्या खाती दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजी एकूण ६१ दिवसांची अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण 
तीन (०३) दिवसांची परावर्तीत रजा (वैद्यकीय कारणास्तव) मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त होते. 























रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 
प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती यु. टी. मुसळे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व. स्तर), अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वाशिम वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या. 








मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, दिलेल्या आदेशानुसार, श्री. एस. के. 
खान, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) व अ. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहिले. 











१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 





भाग १(अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३८७. 
आदेश 
क्र.प्र-ब-२-५६-२०२१.-- 


श्री. व्ही. एस. खोत, दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) जोड न्यायालय, 
मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एकूण २०९ 
दिवसांची अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०२१ ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण तीन (०३) दिवसांची 
परावर्तीत रजा (वैद्यकीय कारणास्तव) मंजूर करण्यात येत आहे. 














वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त होते. 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. एस. खोत, दिवाणी न्यायाधीश 
(व. स्तर) जोड न्यायालय, मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते तर त्या त्याच पदावर राहीले असते. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, दिलेल्या आदेशानुसार श्री. एम. आर. 
पनाड, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, मंगरूळपीर, यांनी वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम 


पाहिले. 














दिलीप मा. देशमुख, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
वाशिम. 


वाशिम : 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३८८. 
आदेश 
क्र. १७-२०२१.-- 


श्री. आर. एम. राठोड, दिवाणी न्यायाधीश, (व. स्तर), बुलडाणा 
यांना दिनांक १८ जानेवारी २०२१ ते दिनांक २० जानेवारी २०२१ अशी 
एकूण ०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 





श्री. आर. एम. राठोड, दिवाणी न्यायाधीश, (व. स्तर), बुलडाणा 
यांची यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम 
७०(१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधित वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २५९ दिवस अजित 
रजा शिल्लक आहे त्यामधून उपरोक्‍त मंजूर केलेली ०३ (तीन) दिवसांची 
अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 














भाग १ (अ. वि. पु), म. शा. रा., अ. क्र. ३८९. 
आदेश 
क्र. १८-२०२१.-- 


श्रीमती पी. एस. काळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश, खामगांव यांना दिनांक १८ जानेवारी २०२१ ते दिनांक २० 
जानेवारी २०२१ अशी एकूण ०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
१६ जानेवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० 
जानेवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 























उपरोक्‍त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे. 

श्रीमती पी. एस. काळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहायक सत्र 


न्यायाधीश, खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्‍त राहतील. 








महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१, मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती पी. एस. काळे,तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, खामगांव हे उपरोक्‍त रजेच्या 
कालावधित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
सहायक सत्र न्यायाधीश, खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहील्या असत्या. 











श्रीमती पी. एस. काळे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश, खामगांव यांची यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 
१९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधित वेतन 








उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती एस. डी. पंजवानी, सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), 
बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पहावा. 


श्री. आर. एम. राठोड, दिवाणी न्यायाधीश, (व. स्तर), बुलडाणा हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 





महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१, मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आर. एम. राठोड , दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर, बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधित रजेवर 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, (व. स्तर), बुलडाणा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहीले असते. 








मिळेल, तसेच त्यांच्या र॒जा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १५६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

















भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९०. 
आदेश 
क्र. १९-२०२१.-- 


श्री. आर. डी. देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, खामगांव यांना दिनांक १८ जानेवारी २०२१ ते दिनांक २२ 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ १७ 








जानेवारी २०२१ पावेतोची अशी एकूण ०५ (पाच) दिवसांची अर्जित रजा 





प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३०० दिवस अर्जित रजा 











व दिनांक १६ जानेवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 


शिल्लक आहे त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ (तीन) दिवसांची 











२५ जानेवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 








उपरोक्‍त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे. 

श्री. आर. डी. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 


न्यायाधीश, खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्‍त राहतील. 





महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१, मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. आर. डी. देशपांडे , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगांव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले 
असते. 











श्री. आर. डी. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ 
मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधित वेतन मिळेल, 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २९७ 
दिवस अजित रजा शिल्लक आहे त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ 
(पाच) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 























भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९१. 
आदेश 


क्र, २०-२०२१,.-- 





श्री. एन. आर. तळेकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा यांना 
दिनांक १८ जानेवारी २०२१ ते दिनांक २० जानेवारी २०२१ अशी एकूण 
०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 








उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती एस. डी. पंजवानी, सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), 
बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे. 





श्री. एन. आर. तळेकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे रजेवरून 
परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 





महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१, मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एन. आर. तळेकर, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा हे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधित रजेवर रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहीले असते. 


श्री. एन. आर. तळेकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, बुलडाणा यांची 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) 
प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधित वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा 

















अ.-एक-६ (१७४७). 


अजित रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९२. 
आदेश 
क्र. २१-२०२१.-- 


श्री. व्ही. व्ही. कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर), शेगाव 
यांना दिनांक २१ जानेवारी २०२१ ते दिनांक २२ जानेवारी २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०२ (दोन) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २० 
जानेवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ जानेवारी 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 























उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती आर. व्ही. कांबळे, सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर), 
शेगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे. 


श्री. व्ही. व्ही. कुळकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर), शेगाव हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 








महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१, मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. व्ही. व्ही. कुळकर्णी , दिवाणी 
न्यायाधीश (क. स्तर), शेगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधित रजेवर 
गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर), शेगाव येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहीले असते. 








श्री. व्ही. व्ही. कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, शेगाव यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधित वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ८२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ (दोन) दिवसांची अजित रजा 
खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 




















दिनांक २२ जानेवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९३. 


पहा : (१) शासन निर्णय वित्त क्र. टीआरडब्ल्यु-प्र.क्र. २६१-८९ कोषा-४ 
दिनांक १८-१०-१९८९ राजपत्रित अधिका-यांचे आहरण 
करण्याच्या पद्धतीत सुधारण नियुक्‍ती स्थलांतर रजा मंजुरी 
इत्यादी. 





(२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम, 
२९ 

(३) श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांचा दिनांक २-१-२०२१ चा 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज. 





१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 





(४) श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांचा अर्जित रजा मंजुरी आदेश 
क्र. १२-२०२१. 





(५) श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांचा दिनांक ८-१-२०२१ चा 
अर्जित रजा रद्द होणेबाबतचा अर्ज. 








आदेश 
क्र. २३-२०२१.-- 


संदर्भ क्र. (३) चे अनुषंगाने श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा न्यायाधीश- 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांना दिनांक १३ जानेवारी 
२०२१ ते १६ जानेवारी २०२१ पावेतोची अशी एकूण ०४ (चार) दिवसांची 
अर्जित रजा व दिनांक १२ जानेवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १८ जानेवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 























राजा, यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम 
७०(१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ९२ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ (तीन) दिवसांची 
अजित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 














दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९५. 
आदेश 
क्र. ३३-२०२१.-- 
श्रीमती पी. पी. अजगांवकर, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, 








मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह संदर्भ क्र. (४) चे आदेशानुसार 
मंजूर करण्यात आलेली होती. 





संदर्भ क्र. (५) व त्यावरील आदेशानुसार संदर्भ क्र. (४) चा आदेश 
क्र. १२-२०२१ हा रद्द करण्यात येत असून त्यांचे दिनांक १३ जानेवारी 
२०२१ ते १६ जानेवारी २०२१ पावेतोची अशी एकूण ०४ (चार) दिवसांची 
अजित रजा रद्द करुन त्यांचे खाती जमा करण्यात यावी व त्यांचे रजेचे 
खाती एमूण २१२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक असून त्याबाबतची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकामध्ये घेण्यात यावी. 




















दिनांक २८ जानेवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९४. 
आदेश 
क्र. 30-2024,— 


श्री. पी. के. मुटकुळे, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, देऊळगांव राजा, 
यांना दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२१ पावेतोची 
अशी एकूण ०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री. ए. एच. सैय्यद, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, सिदखेड 
राजा, यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे. 

















श्री. पी. के. मुटकुळे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, देऊळगांव 
राजा, हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त 
राहतील. 








महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१, मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. पी. के. मुटकुळे, दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर, देऊळगांव राजा, हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, देऊळगांव राजा, 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले असते. 








श्री. पी. के. मुटकुळे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, देऊळगांव 


खामगांव यांना दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०५ (पाच) दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 














उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री. एस. बी. काळदाते, २ रे दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, 
खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती पी. पी. अजगांवकर, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, 
खामगांव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्‍त राहतील. 








महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१, मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती पी. पी. अजगांवकर, सह 
दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, खामगांव ह्या उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खामगांव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहील्या असत्या. 











श्रीमती पी. पी. अजगांवकर, सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, 
खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम 
७०(१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण cy दिवस अर्णजित 
रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ (पाच) दिवसांची 
अजित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 

















भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९६. 
आदेश 
क्र. ३४-२०२१.-- 


श्री. एस. बी. काळदाते, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, 
खामगांव यांना दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ 
फेब्रुवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ १९ 








परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 





उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री. एस. डी. भोसले, ३रे दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, खामगांव 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे. 


श्री. एस. बी. काळदाते, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, 
खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त 
राहतील. 





महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१, मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. बी. काळदाते, २रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, खामगांव हे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसजे तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खामगांव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले असते. 








श्री. एस. बी. काळदाते, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, 
खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम 
७०(१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ९५ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ (तीन) दिवसांची 
अजित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 























भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९७. 
आदेश 
क्र. ३५-२०२१.-- 


श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांना दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ ते 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ पावेतोची अशी एकूण ०५ (पाच) दिवसांची 
अर्जित रजा व दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 




















उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री. आर. डी. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्‍त राहतील. 








महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१, मधील नियम ३९ (२) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा 
दिवाणी न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगांव हे उपरोक्‍त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश- 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले 
असते. 








श्रीमती ए. एस. वैरागडे, जिल्हा दिवाणी न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायाधीश, खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 
१९८१ मधील नियम ७०(१) प्रमाणे उपरोक्‍त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण २१२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्‍त मंजूर 
केलेली ०५ (पाच) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 




















(अवाच्य), 
बुलडाणा : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१. बुलडाणा. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ३९८. 
BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Read :(1) Application of Shri M. Mohiuddin M.A., 
District Judge-1 and A.S.J., Yavatmal for 
grant of earned leave for 4 days w.e/. 
01 February 2021 to 04 February 2021 
and permission to prefix holiday falling on 
31 January 2021 with permission to 
leave head quarter from 30 January 
2021 A.O.H. to 05 February 2021 B.O.H. 


(2) Hon’ble High Court letter No. A. 1202/ 
2000, dated 31 July 2000. 


ORDER 
No. B-2 (1)-ADMN-73-2021.— 


In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. (2) the Principal District Judge, Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 4 days 
w.e.ff 01 February 2021 to 04 February 2021 and 
permission to prefix holiday falling on 31 January 
2021 with permission to leave head quarter from 
30 January 2021 A.O.H. to 05 February 2021 
B.O.H. to Shri M. Mohiuddin M.A., District Judge- 
1 and A.S.J., Yavatmal. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office alongwith 
the charge of Court and office of the District Judge- 
2 and A.S.J., Yavatmal and extra Jt. District & 
Session Judge, Yavatmal is kept with Principal 
District Judge , Yavatmal during the above period. 


On return from leave, Shri M. Mohiuddin M.A., 
District Judge-1 and A.S.J., Yavatmal, is re-posted 
to his former post. 


Certified under note-2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri M. Mohiuddin M.A. 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 





would have continued. to officiate as District Judge- 
1 and A.S.J., Yavatmal, had he not proceeded on 
leave during the above period. 


Yavatmal : K.R. Pethkar, 
Dated the 30° January 2021. Principal District & 
Sessions Judge 
Yavatmal. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ३९९. 
BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 
ORDER 
No. B-2 (1)-ADMN-60-2021.— 


Shri H.A.H.I. Hashmi, 4" Jt. Civil Judge (Sr. Dn.), 
Yavatmal is granted earned leave for 2 days w.ef 
01 February 2021 to 02 February 2021 with per- 
mission to leave head quarters from 30 January 
2021 A.O.H. to 03 February 2021 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri $.H. Gaherwar, 3१0 Jt. Civil Judge (Sr. Dn.) 
Yavatmal, during the above period. 


On return from leave, Shri H.A.H.I. Hashmi, 37१ 
Jt. Civil Judge (Sr. Dn.), Yavatmal, is re-posted to 
his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri H.A.H.I. Hashmi, would 
have continued to officiate as 4% Jt. Civil Judge 
(Sr. Dn.), Yavatmal, had he not proceeded on leave 
during the above period. 


Dated the 28% January 2021. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४७. 
ORDER 
No. B-2 (1)-ADMN-66-2021.— 


Shri. V. H. Vishwas, Civil Judge (Jr. Dn.) & 
J.M.F.C., Ner, is granted Ex-post facto commuted 
Leave for 13 days w.ef. 27 December 2020 to 
08 January 2021 with permission to leave head 
quarter & winter vacation from 27 December 2020 
to 31 December 2020 already granted to him vide 
this office order No. B-8 (2)-ADMN-566-2020, dated 
22 December 2020 is hereby treated as cancelled. 


He had got 92 days L.H.P. in balance at the time 
of granting leave. However, 26 days L.H.P. be deb- 
ited in her leave account. 


Necessary note be taken in his original 


service book and leave account. 
No locum tenens was necessary. 


The charge of his Court and office is kept as 
under : 


from 27 December 2020 to 31 December 2020 
with Smt. R. M. Thaware, 3rd Jt. Civil Judge (Jr. 
Dn.) & J.M.F.C., Darwha, from 01 January 2021 to 
08 January 2021 with Shri. K.T. Adhayake, 2nd 
Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & J.M.F.C., Darwha. 


On return from leave, Shri. V. H. Vishwas, Civil 
Judge (Jr. Dn.) & J.M.F.C., Ner, is re-posted to his 
former post. 


Certified under note-2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri. V. H. Vishwas, would 
have continued to officiate as Civil Judge (Jr. Dn.) 
& J.M.F.C., Ner, had she not proceeded on leave 


during the above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०१. 


Read (1) Application of Shri 3. ४. Phad, District 
Judge-2 and A.S.J., Pusad for grant of 
earned leave for 2 days w.e.f. 29 Janu- 
ary 2021 to 30 January 2021 and permis- 
sion to suffix holiday falling on 31 Janu- 
ary 2021 with permission to leave head 
quarter from 28 January 2021 A.O.H. to 
01 February 202 B.O.H. 


(2) Hon’ble High Court letter No. A. 1202/ 
2000, dated 31 July 2000. 


ORDER 
No. B-2 (1)-ADMN-67-2021.— 


In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. (2) the Principal District Judge, Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 2 days 
w.ef. 29 January 2021 to 30 January 2021 and 
permission to suffix holiday falling on 31 January 
2021 with permission to leave head quarter from 
28 January 2021 A.O.H. to 01 February 202 B.O.H. 
to Shri 3. Y. Phad, District Judge-2 and A.S.J., 
Pusad. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office was kept 
with Shri 8. 3. Gawande, District Judge-2 and 
A.S.J., Pusad. 


On return from leave, Shri B. Y. Phad, District 
Judge-2 and A.S.J., Pusad, is re-posted to his former 
post. 


Certified under note-2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri B. Y. Phad would have 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ २१ 





continued to officiate as District Judge-2 and A.S.J., 
Pusad, had he not proceeded on leave during the 
above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०२. 
ORDER 
No. 3-2 (1)-ADMN-68-2021.— 


Shri 8. 3. Tiwari, Jt. Civil Judge, (Jr. Dn.) and 
J.M.F.C., Wani, is granted Ex-post-facto earned 
leave for 24 days w.ef. 28th December 2020 to 
20th January 2021 with permission to leave head 
quarter in continuation for winter vacation 
period in very exceptional circumstances. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens was necessary. 


The charge of his Court and office was kept as 
under from 28" December 2020 to 29 December 
2020 with Shri G O. Wankhede, Jt. Civil Judge, 
(Jr. Dn.) and J.M.F.C., Kelapur, from 30° December 
2020 to 31* December 2020, 4 January 202 land 
from7 January 2021 to 12th January 2021 with 
Shri Chafle, Civil Judge, (Jr. Dn.) and J.M.F.C., 
Wani, from 1 January 2021 to 3'™January 2021 from 
5" January 2021 to 6th January 2021 and 
13th January 2021 to 20th January 2021 with Shri 
R. R. Khamatkar, 2" Civil Judge, (Jr. Dn.) and 
J.M.F.C., Wani,during the above period. 


On return from leave Shri 8. 3. Tiwari, Jt. Civil 
Judge, (Jr. Dn.) and J.M.F.C., Wani, is re-posted to 
his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri S. B. Tiwari, would 
have continued to officiate as Jt. Civil Judge, (Jr. 
Dn.) and J.M.F.C., Wani, had he not proceeded on 
leave during the above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०३. 
ORDER 
No. 3-2 (1)-ADMN-69-2021.— 


Shri R. B. Hanwate, Civil Judge, (Jr. Dn.) and 
J.M.F.C., Mahagon, is granted leave for 06 days 
w.ef. lst February 2021 to 6th February 2021 and 
permission to prefix and sufix holiday falling on 
31st January 2021 and 7th February 2021 with 
permission to leave head quarter from 30th 
January A.O.H. to 8th February 2021 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office was kept with 
Shri A. M. Patil, Jt. C.J.J.D., and J.M.F.C., 


अ.--एक-६ (१७४७). 


Umarkhed, during the above period. 


On return from leave Shri R. B. Hanwate, Civil 
Judge, (Jr. Dn.) and J.M.F.C., Mahagaon, is 
re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri R. B. Hanwate, would 
have continued to officiate as Civil Judge, (Jr. 
Dn.) and J.M.F.C., Mahagaon, had he not proceeded 
on leave during the above period. 


Dated 29% January 2021. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र, ४०४. 


Read (1) Application of Shri G. 0. Wankhede, Jt. 
Civil Judge, (Jr. Dn.) and J.M.F.C., 
Kelapur, has applied for grant of earned 
leave for 3 days w.e.f. 2nd February 2021 
to 4th February 2021 with permission 
to leave head quarter. 


ORDER 
No. B-2 (1)-ADMN-78-2021.— 


Shri G. O. Wankhede, Jt. Civil Judge, (Jr. Dn.) 
and J.M.F.C., Kelapur, is granted leave for 03 days 
w.ef. 2nd February 2021 to 4th February 2021 with 
permission to leave head quarter. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens was necessary. 


The charge of his Court and office was kept with 
Shri 8. 8. Budruk, Civil Judge, (Sr. Dn.) and 
J.M.F.C., Kelapur, during the above period. 


On return from leave Shri G. 0. Wankhede, Jt. 
Civil Judge, (Jr. Dn.) and J.M.F.C., Kelapur, is 
re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri G. O. Wankhede, would 
have continued to officiate as Jt. Civil Judge, (Jr. 
Dn.) and J.M.F.C., Kelapur, had he not proceeded 
on leave during the above period. 


Dated 15" February 2021. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०५. 
ORDER 
No. B-2 (1)-ADMN-80-2021.— 


Shri S. H. Gaherwar, 3rd Jt. Civil Judge, (Sr. 
Dn.), Yavatmal, is granted leave for 03 days w.ef 
1* February 2021 to 3' February 2021. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 





The charge of his Court and office is kept as 
under from 1st February 2021 to 2nd February 2021 
alongwith the charge of court and office of the 4th 
Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.), Yavatmal, with Shri V. 
S. Madke, Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.) Yavatamal, on 
3rd February 2021 with Shri H. A. H. 1. Hashmi 
4th Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.), Yavatmal. 


On return from leave Shri S. H. Gaherwar, 
3rd Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.), Yavatmal, is 
re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri 8. H. Gaherwar, would 
have continued to officiate as 3rd Jt. Civil Judge, 
(Sr. Dn.), Yavatmal, had he not proceeded on leave 
during the above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०६. 
ORDER 
No. B-2 (1)-ADMN-81-2021.— 


Smt. A. 8. Jarude, 3rd Jt. Civil Judge, (Jr. Dn.) 
and J.M.F.C., Yavatmal, is granted leave for 02 days 
w.ef. 3rd February 2021 to 4th February 2021. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of her Court and office is kept with 
Smt. N. J. Pethe, 4th Jt. Civil Judge, (Jr. Dn.) and 
J.M.F.C., Yavatmal, during the above period. 


On return from leave Smt. A. 8. Jarude, 3rd Jt. 
Civil Judge, (Jr. Dn.) and J.M.F.C., Yavatmal, is 
re-posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Smt. A. 8. Jarude, would 
have continued to officiate as 3rd Jt. Civil Judge, 
(Jr. Dn.) and J.M.F.C., Yavatmal, had she not 
proceeded on leave during the above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०७. 
ORDER 
No. 3-2 (1)-ADMN-82-2021.— 


Smt. Y. R. Mukkanwar, Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.) 
Yavatmal, is granted leave for 04 days w.ef. 
3rd February 2021 to 6th February 2021 and per- 
mission to suffix holiday falling on 7th february 
2021 with permission to leave head quarter from 
2nd February 2021 A.O.H. to 8th February 2021 
B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri V. 8. Madke, 2nd Civil Judge, (Sr. Dn.) 
Yavatmal, during the above period. 


On return from leave Smt. Y. R. Mukkanwar, 
Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.) Yavatmal, is re-posted to 
her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Smt. Y. R. Mukkanwar, 
would have continued to officiate as Jt. Civil 
Judge, (Sr. Dn.) Yavatmal, had she not proceeded 
on leave during the above period. 


Dated 2nd February 2021. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०८. 
ORDER 
No. B-2 (1)-ADMN-84-2021.— 


Shri य. A. H. I. Hashmi, 4th Jt. Civil Judge, (Sr. 
Dn.) Yavatmal, is granted leave for 02 days w.ef 
Sth February 2021 to 6th February 2021 with per- 
mission to leave head quarter from 4th February 
2021 A.O.H. to 8th February 2021 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri 8. H. Gaherwar, 3rd Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.) 
Yavatmal, during the above period. 


On return from leave Shri H. A. H. I. Hashmi, 
4th Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.) Yavatmal, is 
re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri H. A. H. I. Hashmi, 
would have continued to officiate as 4th Jt. Civil 
Judge, (Sr. Dn.) Yavatmal, had he not proceeded 
on leave during the above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४०९. 
ORDER 
No. B-2 (1)-ADMN-85-2021.— 


Shri A. H. Bajad, 6th Jt. Civil Judge, (Jr. Dn.) 
and J.M.F.C. Pusad, is granted Ex-post-facto com- 
muted leave for 02 days w.e.f 28th January 2021 
to 29th January 2021. 


He has got 74 days L.H.P. in balance at the time 
of granting leave. However, 04 days L.H.P. be deb- 
ited in his leave account. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens was necessary. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ २३ 





The charge of his Court and office was kept with 
Shri A. 8. Shinde, 7th Jt. Civil Judge, (Jr. Dn.) 
and J.M.F.C. Pusad, during the above period. 


On return from leave Shri A. H. Bajad, 6th Jt. 
Civil Judge, (Jr. Dn.) and J.M.F.C. Pusad, is 
re-posted to his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri A. H. Bajad, would have 
continued to officiate as 6th Jt. Civil Judge, (Jr. 
Dn.) and J.M.F.C. Pusad, had he not proceeded on 
leave during the above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४१०. 
ORDER 
No. 3-2 (1)-ADMN-86-2021.— 


Shri P. 8. Girgaonkar, 7“ Jt. Civil Judge, (Jr. 
Dn.) and J. M. F. C. Yavatmal, is granted earned 
leave for 09 days w.ef 10% February 2021 to 18" 
February 2021 with permission to leave head quar- 
ter from 9" February 2021 A.O.H. till B.O.H of 20" 
February 2021. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept as 
under from 9 February 2021 A.O.H. to 12% Febru- 
ary 2021 and 15" February 2021 to 18" February 
2021 with Smt. 8. M. Mane, 8” Jt. Civil Judge, 
(Jr. Dn.) and J.M.F.C. Yavatmal, on 13% February 
2021 and from 19 February 2021 to 20" February 
2021 B.O.H. with Shri 8. H. Atkare, 2™¢ Jt. Civil 
Judge, (Jr. Dn.) and U.M.F.C. Yavatmal. 


On return from leave Shri P. S. Girgaonkar, 7% 
Jt. Civil Judge, (Jr. Dn.) Yavatmal, is re-posted to 
his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri P. S. Girgaonkar, 
would have continued to officiate as 7" Jt. Civil 
Judge, (Jr. Dn.) and J. M. F. C. Yavatmal, had he 
not proceeded on leave during the above period. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४११. 
ORDER 
No. 3-2 (1)-ADMN-90-2021.— 


Shri 8. प. Gaherwar, 3१० Jt. Civil Judge, (Sr. 
Dn.) Yavatmal, is granted earned leave for 03 days 
w.ef. 4 February 2021 to 6" February 2021 with 
permission to leave head quarter till B.O.H. of 
8” February 2021. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account. 


No locum tenens was necessary. 


The charge of his Court and office is kept as 
under: 


On 4" February 2021 with Shri H.A.H.I. Hashmi, 
4% Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.) Yavatmal. From 
5" February 2021 to 8" February 2021 B.O.H. 
alongwith the charge of Court and office of the 4% 
Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.) Yavatmal, with Shri V. 8. 
Madke, 2™4 Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.) Yavatmal. 


On return from leave Shri S. H. Gaherwar, 37१ 
Jt. Civil Judge, (Sr. Dn.) Yavatmal, is re-posted to 
his former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b) of M.C.S. 
(Pay) Rules, 1981 that Shri 8. H. Gaherwar, 
would have continued to officiate as 3rd Jt. Civil 
Judge, (Sr. Dn.) Yavatmal, had he not proceeded 
on leave during the above period. 


K. R. PETHKAR, 
Yavatmal : Principal District Judge, 
Dated the 4" February 2021. Yavatmal. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४१२. 
जिल्हा न्यायाधिश-१, यांजकडून 
आदेश 
क्र.प्र-ब-२-४४-२०२१.-- 


श्री. एस. बी. विजयकर, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर), व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, तेल्हारा यांच्या खाती दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०२१ रोजी एकूण १८२ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण 
चार (०४) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०२१ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ दुसरा शनिवार व रविवार तसेच 
रजेच्या नंतर दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ छत्रपती शिवाजी महाराज 
जयंतीची सुटी जोडून दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 









































वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 





रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. बी. विजयकर, दिवाणी न्यायाधीश 
(क. स्तर), व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, तेल्हारा नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते. 








मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्री. पी. के. कापडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर), व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील. 

















२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४१३. 
आदेश 
क्रप्नर-ब-२-४५-२०२१,.-- 


श्रीमती जे. बी. गोयल, सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर यांच्या खाती दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०२१ रोजी एकूण १०५ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण 
तीन (०३) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०२१ व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ दुसरा शनिवार व रविवारची सुटी 
जोडून दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 





























राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 











रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती जे. बी. गोयल, सह दिवाणी 
न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या. 








मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्री. एम. झेड. ए.ए.क्यु. कुरेशी, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर हे दिनांक १२ फेब्रुवारी 
२०२१ हे रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०२१ पर्यंत तसेच श्री. यु. बी. पेठे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. 
स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर हे दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२१ पासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे 
काम पाहतील. 























भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र, ४१४. 
आदेश 

क्र.प्र-ब-२-४६-२०२१.-- 

श्रीमती पी. पी. नातू, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०२१ रोजी एकूण ४३ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण 
दहा (१०) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पुढे दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०२१ व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ चौथा शनिवार व रविवारची सुटी 
जोडून दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक ०१ मार्च २०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 





























राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 











रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती पी. पी. नातू, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला वर 








नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या. 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 








अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 

की, खालील अनुसूचीत नमूद न्यायिक अधिकारी हे वरील रजेच्या वरील 

न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील. 
अनुसूची 


अ.क्र. न्यायिक अधिकारी यांचे 











कार्यभार कालावधी 
यांचे नांव व पदनाम 
(१) (२) (३) 
१ श्रीमती जे.व्ही. म्हस्के, ६ वे दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१ 
सह दिवाणी न्यायाधिश क. रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
स्तर तथा न्या.दं-प्र.श्रे., 








पासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी 


अकोला २०२१ पर्यंत व दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०२१. 
२ श्री. यु. पी. हिंगमिरे, wd दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ 


सह दिवाणी न्यायाधिश क. 
स्तर तथा BASHA, 


व दिनांक २२ फेब्रुवारी 
२०२१ पासून ते २४ फेब्रुवारी 
२०२१ पर्यंत. 

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२१ 





अकोला 

३ श्रीमती एस. एम. बनसोड, 
सह दिवाणी न्यायाधिश क. 
स्तर तथा न्या.दं-प्र.श्रे., 





अकोला 
४ श्री.के.पी. दवणे, 3% दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२१ 
सह दिवाणी न्यायाधिश क. व दिनांक २६ फेब्रुवारी 


स्तर तथा न्या.दं-प्र.श्रे., २०२१ व दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०२१ पासून दिनांक ०१ मार्च 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत. 


दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२१ 


अकोला 


५ श्री. जी. डी. लांडबले, २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधिश क. 
स्तर तथा न्या.दं-प्र.श्रे., 
अकोला 


दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ २५ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४१५. 
आदेश 
क्र.प्र-ब-२-५६८-२०२१,-ण 


श्री. सी. पी. रघुवंशी, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर), व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, बाळापूर यांच्या खाती दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी 
एकूण २३९ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १६ 
फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण तीन (०३) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 














वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 





रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. सी. पी. रघुवंशी, दिवाणी न्यायाधीश 
(क. स्तर), व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बाळापूर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर राहीले असते. 








मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्री. एन. पी. तळणीकर, सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर), व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील. 

















एच. के. भालेराव, 
जिल्हा न्यायाधीश-१, 
अकोला. 


अकोला : 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४१६. 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधिश-१, यांजकडून 
आदेश 


क्र.प्र-ब-२-४३-२०२१.- 





प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्रीमती एस. एम. बैस, सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा 
अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोला ह्या वरील रजेच्या 
काळात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला कार्यालयाचे तातडीचे 
काम पाहतील. 











दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४१७. 
आदेश 
क्र.प्र-ब-२-५३-२०२१,.- 


श्री. एम. झेड. ए.ए.क्यु. कुरेशी, दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर यांच्या खाती दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजी एकूण १२५ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण 
तीन (०३) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०२१ छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीची सुटी जोडून दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 





























राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एम. झेड. UV. कुरेशी, दिवाणी 
न्यायाधीश (क. स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते. 





मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की, श्री. यु. बी. पेठे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्तर) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुर्तिजापूर हे वरील रजेच्या काळात 














श्री. एस. एस. बोस, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला यांच्या 
खाती दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी एकूण २१८ दिवसांची अर्जीत 
रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२१ ते दिनांक १२ 
फेब्रुवारी २०२१ अशी एकूण चार (०४) दिवसांची अजित रजा मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 




















राहिल 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्‍त राहिल. 








रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. एस. एस. बोस , सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण, अकोला हे जर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते. 








मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
अ.--एक-७ (१७४७). 








वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील. 


(अवाच्य), 
अकोला : प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१. अकोला. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४१८. 


जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 





संदर्भ : (१)तहसीलदार, रिसोड तथा निवडणूक अधिकारी, ग्रामपंचायत 
सार्वत्रिक निवडणूक-२०२० यांचे कार्यलयीन पत्र क्र. कली- 
निवडणूक-कावि-६१-२०२१, दिनांक १६ जानेवारी २०२१. 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 








(२) पोलिस निरिक्षक, पोलिस स्टेशन, रिसोड यांचे कार्यालयीन 
पत्र जा. क्र. १७/२१, दिनांक १६ जानेवारी २०२१. 





आदेश 


क्र. कक्ष-८-अका(गृह)-कावि-४५-२०२१.-- 





ज्याअर्थी, रिसोड तालुक्यातील मतदान झालेल्या एकूण 32 
ग्रामपंचायतीची मतमोजणी दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी सकाळी 
१०.०० वाजता तहसील कार्यालय, रिसोड येथे करण्यात येणार आहे. 
पोलिस निरिक्षक, पोलिस स्टेशन, रिसोड यांनी संदर्भ क्र. (२) चे 
पत्रान्वये मतमोजणी प्रक्रियेचे अनुषंगाने सिव्हील लाईन रोडवरील बस 
स्टँड मागील साई लॉज ते बस स्टॅंड वॉल कम्पाऊंडपर्यंत गीता फर्निचर, 
महालक्ष्मी मेडिकलपर्यंतचा मार्ग दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी सकाळी 
१०.०० ते १७.०० वाजेपर्यंत वाहतूक व रहदारीकरिता बंद करण्याबाबत 
आदेश होण्यास प्रस्तावित केल्यानुसार आदेश होण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र. (१) अन्वये तहसीलदार, रिसोड तथा निवडणूक अधिकारी, 
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक-२०२० यांचेकडून या कार्यालयास प्राप्त 
झाला आहे. 






































त्याअर्थी, मी, शण्मुगराजन एस.,जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम, मुंबई 
पोलिस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३३ (१) (ख) अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन रिसोड शहर, जिल्हा वाशिम येथील 
सिव्हील लाईन रोडवरील बस स्टॅंड मागील साई लॉज ते बस स्टॅंड वॉल 
कम्पाऊंडपर्यंत गीता फर्निचर, महालक्ष्मी मेडिकलपर्यंतचा मार्ग दिनांक 
१८ जानेवारी २०२१ रोजी सकाळी १०.०० ते मतमोजणीची संपूर्ण 
प्रक्रीया संपेपर्यंत वाहतूक व रहदारीकरिता बंद करण्याबाबत आदेश देत 
आहे. 























सदर आदेशाची माहिती पोलिस अधिकारी, वाहतूक यांनी ध्वनीप्रेक्षकाद्वारे 
प्रसिध्द करावी व उपविभागीय दंडाधिकारी/तालुका दंडाधिकारी/नगर 
परिषद/पंचायत समिती/पोलिस स्टेशनचे नोटीस बोर्डावर चिटकवून प्रसिध्दी 
देण्यात यावी. तसेच स्थानिक वर्तमानपत्रात व्यापक प्रसिध्दी करावी. 
त्याचप्रमाणे आवश्यक त्याठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम व नगर पारिषद 
विभागाच्या सहकार्याने दर्शनी भागावर फलक लावावेत. सदर आदेशाचे 
उल्लंघन करणा-या विरुध्द नियमानुसार कारवाई करावी. 




















सदर आदेश आज दिनांक १७ जानेवारी २०२१ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आला आहे. 


दिनांक १७ जानेवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४१९. 


संदर्भ .--पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. जिविशा- 
का.व.सु.-प्रतिबंधक-२०२१-२१५, दिनांक १६-०१-२०२१. 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये आदेश 
लागु करणेबाबत. 


क्रमांक कक्ष-८-अ.का.(गृह)-कावि-४६-२०२१.-- 





ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २६ जानेवारी २०२१ रोजी प्रजासत्ताक 
दिन साजरा होणार आहे. तसेच वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील 











असून मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनांच्या प्रतिक्रीया उमटण्याची 
शक्‍यता नाकारता येत नाही. 


सद्यस्थितीत जिल्ह्यात मराठा आरक्षणास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 
दिलेल्या स्थगितीस विरोध म्हणून विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात 
येत आहे. आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा व मराठा आरक्षण समर्थक 
विविध संघटना व पक्षाकडून विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे 

















आयोजनाची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तसेच केंद्र सरकारने मंजूर 
केलेले कृषी विधेयक, शेतकरी कर्जमाफी, पीक कर्ज मंजूरी, दुध दरवाढ, 
वाढती महागाई, शेतक-यांना नुकसान भरपाई तसेच इतर विविध 
मागण्यांसदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे 
वतीने मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, आत्मदहण, रास्ता रोको इत्यादी 
प्रकारचे आंदोलनामध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. वाशिम जिल्हा 
जातीयदृष्ट्या आणि सण-उत्सवांचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असून 
जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनांच्या प्रतिक्रीया उमटण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. करीता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्‍न निर्माण होवु नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी, या 
करीता दिनांक २० जानेवारी २०२१ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक ०४ 
फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलिस अधिनियम, 
१९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणेबाबतचे 
पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले 
आहे. 









































त्याअर्थी, त्याअर्थी, मी, शण्मुगराजन एस. (भा.प्र.से.), 
जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम, मुंबई पोलिस अधिनियम, १९५१ चे कलम 
३७ (9)(3) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक २० 
जानेवारी २०२१ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलिस अधिनियम, १९५१ चे कलम 
३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश 
लागू केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात 
आलेली आहे. 























१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 











२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 





३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे, किंवा तयार करणे. 











४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/आकृत्या यांचे बिभत्स 
प्रदर्शन करणे. 





५. वाद्य वाजविणे, किंकाळया फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 





घोषणा करणे, अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून 











महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ २७ 








येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आनणे, पत्ते खेळणे आणि 





करीता दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक १९ 








तशी चिन्हे, चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/वस्तू तयार करणे 
किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार/प्रचार करणे. 





सदर आदेश अंत्ययात्रा, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी यांना लागू 
राहणार नाहीत. उपरोक्त आदेश मुंबई पोलिस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम ३७(१)(३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २० जानेवारी 

















फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलिस अधिनियम, 
१९५१ चे कलम ३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणेबाबतचे 
पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले 
आहे. 


त्याअर्थी, त्याअर्थी, मी, शण्मुगराजन एस. (भा.प्र.से.), 





२०२१ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे 
२४.०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील. 











प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच SA वाजवून तसेच तहसील 
कार्यालय, पोलीस स्टेशन, नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल. पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत या बाबत कोणतेही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 














जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम, मुंबई पोलिस अधिनियम, १९५१ चे कलम 
३७ (9)(3) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक ०५ 
फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलिस अधिनियम, १९५१ चे कलम 
३७(१)(३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश 
लागू केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात 
आली आहे. 


१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, लाठ्या किंवा 


























करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत 








काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 





करण्यात येत आहेत. तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणूका कराव्यात. 


दिनांक १८ जानेवारी २०२१. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२०. 


संदर्भ .-पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. जिविशा- 
का.व.सु.-प्रतिबंधक-२०२१-४८३, दिनांक ०१-०२-२०२१. 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये आदेश 
लागू करणेबाबत. 


क्रमांक कक्ष-८-अ.का.(गृह)-कावि-९४-२०२१.-- 





ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी छत्रपती 
शिवाजी महाराज जयंती (शासकीय) निमित्त जिल्ह्यात सद्यस्थितीत राजकीय 
वातावरणावरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण शक्‍यता नाकारता 
येत नाही. तसेच वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असून जिल्ह्यात 
मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनांच्या प्रतिक्रीया उमटण्याची शक्‍यता 
नाकारता येत नाही. 














सद्यस्थितीत जिल्ह्यात मराठा आरक्षणास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 
दिलेल्या स्थगितीस विरोध म्हणून विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात 
येत आहे. आगामी काळात मराठा क्रांती मोर्चा व मराठा आरक्षण समर्थक 
विविध संघटना व पक्षाकडून विविध प्रकारच्या आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे 
आयोजनाची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तसेच केंद्र सरकारने मंजूर 
केलेले कृषी विधेयक, शेतकरी कर्जमाफी, पीक कर्ज मंजूरी, दुध दरवाढ, 
वाढती महागाई, शेतक-यांना नुकसान भरपाई तसेच इतर विविध 
मागण्यांसदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे 
वतीने मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, आत्मदहण, रास्ता रोको इत्यादी 
प्रकारचे आंदोलनामध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. वाशिम जिल्हा 
जातीयदृष्ट्या आणि सण-उत्सवांचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असून 
जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनांच्या प्रतिक्रीया उमटण्याची 









































कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 





२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 








३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे, किंवा तयार करणे. 





४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/आकृत्या यांचे बिभत्स 
प्रदर्शन करणे. 





५. वाद्य वाजविणे, किंकाळया फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे, अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून 
येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आनणे, पत्ते खेळणे आणि 
तशी चिन्हे, चित्रे, फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस/वस्तू तयार करणे 
किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार/प्रचार करणे. 


























सदर आदेश अंत्ययात्रा, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी यांना लागू 
राहणार नाहीत. उपरोक्त आदेश मुंबई पोलिस अधिनियम, १९५१ चे 
कलम ३७(१)(३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक ०५ फेब्रुवारी 
२०२१ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक १९ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचे 
२४.०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील. 




















प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच SA वाजवून तसेच तहसील 
कार्यालय, पोलीस स्टेशन, नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल. पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत या बाबत कोणतेही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहेत. तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी/दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणूका कराव्यात. 




















वाशिम : शण्मुगराजण एस., 





शक्यता नाकारता येत नाही. करीता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्‍न निर्माण होवु नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी, या 





दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२१. जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२१. 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


संदर्भ.-पोलीस अधीक्षक, (ग्रामीण), अमरावती यांचे पत्र क्र. जि.वि.शा- 
३४५-२०२१, दिनांक २७ जानेवारी २०२१. 





क्रमांक कलि-एमएजी-डे-२७-कावि-१९५-२०२१.-- 





उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १ जून 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम (१) अन्वये जारी केलेल्या मुंपो.का.च्या 
कलम ३७(२) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दिनांक २९-०१-२०२१ चे 00.09 
वा. पासून ते दिनांक १३-०२-२०२१ चे २४.०० वा. पर्यंत अमरावती 
जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून ग्रामीण भागात लागू राहील. 














उपरोक्त कलम ३७(१) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे 
उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७(१) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल. तसेच कलम ३७(१) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 











२०२० पासून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशासह 
राज्यामध्ये प्रभावी उपाययोजना करण्याकरिता रात्री २१ वा. ते सकाळी 
७.०० वा. पावेतो कलम १४४ लागु करण्यात आली आहे. तसेच 
दिनांक १ जून २०२० पासून कंन्टेंनमेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी 
जनजिवन सर्वसामान्य करण्यात येत आहे. 

















तसेच लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या अडचणी करीता विविध स्थानिक 
शेतकरी संघटना व इतर संघटना आपल्या मागण्यांकरीता अचानक 
आंदोलने करु शकतात. वाढीव विज बिल विरोधात भारतीय जनता 
युवा मोर्चा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तर्फे आंदोलने केली जात आहेत. बि. 
बियाणे/पावसाच्या लहरीपणामुळे झालेल्या नुकसान भरपाई करीता विविध 
पक्षांतर्फ आंदोलने केली जात आहेत. त्याच प्रमाणे मराठा/धनगर 
समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन करण्याची शक्‍यता नाकारता येत 
नाही. दिल्ली येथे शेतकरी आंदोलनामध्ये झालेल्या घटनेचे पडसाद 
उमटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे राममंदीर निधी 
संकल्पना करीता जिल्ह्यात ठिकठिकाणी रॅली व कार्यालयाचे उद्घाटन 
करण्यात येत आहे. 
































सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकाकडून क्षुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करून तसेच स्थानिक नागरीकांकडून व राजकिय पक्ष 
संघटना कडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्या करीता 
आंदोलने करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता 
नाकारता येत नाही. 














तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत रहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय क्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रमीण भागात मुंबई कायदा कलम ३७(१)(३) 
प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक २९ जानेवारी २०२१ चे १.०० वा. पासुन 
ते नी १३ फेब्रुवारी २०२१ चे २४.०० वा. पर्यंत लागु करण्यात येत 
आहे. 





उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत रहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे दृष्टीने 
मी, डॉ. नितीन व्यवहारे, अपर जिल्हादंडाधिकारी मला प्रदान असलेल्या 








उल्लघंनाबाबात संबंधीतांवर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम (३) अन्वये करण्यात येईल. SRT 
आदेश कामावरील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, लग्न, नाटक, 
तमाशे, धार्मिक शासकीय कार्यक्रम, आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही. अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका/कोणत्याही रस्ता/ 
ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका-यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे. 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दि. २७-०१-२०२१ रोजी जारी 
केले. 











अमरावती : डॉ. नितिन व्यवहारे, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०२१. अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
अमरावती. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२२. 


आयुक्त वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्‍त निबंधक, 
सहकारी संस्था, यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या-६(४)सुतगि-रामाससू-७६५-२०२१ — 





महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २१(अ) अन्वये 
आणि महाराष्ट्र शासन, कृषी व सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई, 
शासन निर्णय क्रमांक सीएजी-१०७१-२५१०९-सी-३ दिनांक २२-३-१९७२ 
आणि महाराष्ट्र शासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन आदेश 
क्रमांक सीएसएल-१४९३-११६२-सीआर-४७-१५-सी, दिनांक ७-८-१९९३ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डॉ. माधवी खोडे-चवरे, 
आयुक्त वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य तथा अतिरिक्त निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य नागपूर याद्वारे राधाई मागासवर्गीय सहकारी 





























अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील प्रकारास 
बंदी घालीत आहे. 


अधिसूचना मु.पो. कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१) 

(१) शस्त्र तसेच तलवार, भाला, चाकू, लाठी व इतर वस्तुमुळे 
जीवित हानी होवू शकते असे शस्त्र. 

(२) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे. 

(३) दगड, विटा इ. क्षेपणास्त्राचा वापर करणे (गोळा करणे). 

(४) माणसाच्या/जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास, पुतळ्याचे प्रदर्शन 
करण्यास. 

(५) जाहीररित्या ओरडणे, गाणे संगीत वाजविणे, बिभीत्स चाळे 
करणे, अंगविक्षेप करणे, चित्रा विचीत्र कृती करणे, बदनामीकारक 
बोलणे, छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे. 


अधिसूचना मुं. पो. कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (३) 





























कोणत्याही मानवी मेळाव्यास, मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी धोका होण्याची शक्‍यता घेऊन बंदी 
घालीत आहे. 





सूतगिरणी मर्या. भंडारा तालुका अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती 
सूतगिरणीचे विसर्जन करण्यात यावे अशी माझी खात्री झाली असल्याने या 
आदेशाच्या दिनांकापासून सूतगिरणीचे विसर्जन झाले असे समजण्यात 
येईल तसेच निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) म्हणून असण्याचे बंद होईल. 




















विसर्जीत (नोंदणी रद्द) सूतगिरणीची सर्व मालमत्ता, चिजवस्तू कार्यवाही 
योग्य दावे सर्व रेकॉर्ड अभिलेख व इतर दस्ताऐवज, निबंधकाचे वतीने 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था अंजनगावसुर्जी जि. अमरावती यांचे 
अभिरक्षेत व नियंत्रणाखाली राहतील. 











सदरचा आदेश मी माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक ५-२-२०२१ 
रोजी निर्गमित केला आहे. 


डॉ. माधवी खोडे-चवरे (भा प्र.से.), 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग तथा 


अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


नागपूर : 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२१. 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ २९ 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२३. 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, यांजकडून 
आदेश 





क्रमांक सनिमो-नियमन-अवसायन-डॉ.बा :आ.गुह-नों रद आदेश-१०८-२०२१ — 





महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्राद्योग विभाग, यांचे कडील आदेश 
क्र. सीएसएल-१४९३-११६३-सीआर-४७-१५-सी, दिनांक ७-८-१९९३ अन्वये 
प्रापत अधिकारांचा वापर करून मी, एस. टी. केदार, सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था, मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. अमरावती याद्वारे अवसायक डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर गृहनिर्माण सहकारी संस्था, मर्या. रिध्दपूर, र. नं. 
३२३, ता.जि. अमरावती यांनी सादर केलेला अहवाल महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ (२) अन्वये स्विकृत करुन संस्थेचे 
संपूर्ण कामकाज व आर्थिक व्यवहार गुंडाळण्याचे आदेश याद्वारे देण्यात येत 
आहे तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
अन्वये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गृहनिर्माण सहकारी संस्था, मर्या. रिध्दपूर, 
र. नं. ३२३, ता.जि. अमरावती या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

सदर आदेश आज दि. ०८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित केलेला आहे. 


दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२१. 





























भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२४. 
आदेश 





क्रमांक सनिमो-नियमन-अवसायन-सुमंत गृहनि सस रिध्दपुर-नों.रद्द आदेश- 
१६२-२०२१ — 

महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्राद्योग विभाग, यांचे कडील आदेश 
क्र. सीएसएल-१४९३-११६३-सीआर-४७-१५-सी, दिनांक ७-८-१९९३ अन्वये 
प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी, एस. टी. केदार, सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था, मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. अमरावती याद्वारे अवसायक सुमंत 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था, मर्या. रिध्दपूर, र. नं. ४५३, ता.जि. अमरावती 
यांनी सादर केलेला अहवाल महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम १०९ (२) अन्वये स्विकृत करुन संस्थेचे संपूर्ण कामकाज व 
आर्थिक व्यवहार गुंडाळण्याचे आदेश याद्वारे देण्यात येत आहे तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये सुमंत 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था, मर्या. रिध्दपूर, र. नं. ४५३, ता. मोर्शी, जि. 
अमरावती या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

सदर आदेश आज दि. १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित केलेला आहे. 




















भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२५. 
आदेश 





क्रमांक सनिमो-नियमन-अवसायन-विद्यार्थी ग्रा.भा.महा.सं.-नों.रद्द आदेश- 
१६७-२०२१ — 





महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्राद्योग विभाग, यांचे कडील आदेश 
क्र. सीएसएल-१४९३-११६३-सीआर-४७-१५-सी, दिनांक ७-८-१९९३ अन्वये 
प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी, एस. टी. केदार, सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था, मोर्शी, ता. मोर्शी, जि. अमरावती याद्वारे अवसायक 
विद्यार्थी ग्राहक वस्तु भांडार, भारतीय महाविद्यालय मर्या. मोर्शी, र. नं. 
३७८, ता. मोर्शी, जि. अमरावती यांनी सादर केलेला अहवाल महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ (२) अन्वये स्विकृत करुन 
संस्थेचे संपूर्ण कामकाज व आर्थिक व्यवहार गुंडाळण्याचे आदेश याद्वारे 
अ.--एक-८ (१७४७). 























देण्यात येत आहे तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम २१ अन्वये विद्यार्थी ग्राहक वस्तु भांडार, भारतीय महाविद्यालय मर्या. 
मोर्शी, र. नं. ३७८, ता. मोर्शी, जि. अमरावती या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे. 





सदर आदेश आज दि. १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित केलेला आहे. 
मोर्शी : एस. टी. केदार, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१. सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था, मोर्शी. 


भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२६. 
आदेश 
क्रमांक सनिरा-नियमन-५९-२०२१ — 





महाराष्ट्र शासनाचे सहकार व वस्त्राद्योग विभागाचे अधिसूचना 
क्र. सी.एच.एल.-१४९३-११६२-सीआर-४७-१५-सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ (१) अन्वये व त्याखालील नियम १९६१ चे 
नियम ८९ (१७) अन्वये मी, के. टी. खटारे, सहाय्यक निबंधक, सहकारी 
संस्था, राळेगाव, ता. राळेगाव, जि. यवतमाळ याद्वारे श्री. सोनमाता ग्रामिण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या., वाढोणा बाजार, र. नं. १२२९, 
ता. राळेगाव या संस्थेबाबत खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 




















(१) संस्थेचे अवसायक श्री. एस. के. पिसाळकर, सहकार अधिकारी, 
श्रेणी-२, यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ 
(१) मधील परंतुकान्वये दहा वर्षाची मुदत संपल्यामुळे अवसायनाची कार्यवाही 
समाप्त करण्याचा आदेश देत आहे. 











(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार 
संस्थेचे अवसायन कामकाज समाप्त झाल्यामुळे सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्र. वायएमएल-आरजीएन-आरएसआर-सीआर-१२२९-२०००-२००१, दिनांक 
०६-०७-२००१ नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. 











(३) सदर संस्थेची शिल्लक असलेली मालमत्ता आणि कारवाई करता 
येण्यासारख्या दाव्याबाबत कारवाई करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, नियम १९६१ चे नियम ८९ (१७) नुसार श्री. एस. के. 
पिसाळकर, सहकार अधिकारी, श्रेणी-२, अंतर्गत सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, राळेगांव यांची सदर संस्थेवर लोकपरीक्षक किंवा प्रापक म्हणून एक 
वर्षासाठी नियुक्ती करीत आहे. 




















(४) सदर संस्थेचे अवसायक यांनी संस्थेचा संपूर्ण पदभार, मालमत्ता व 
अतिरिक्त शिल्लक रक्‍कम लोकपरीक्षक यांचेकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश 
पारित करीत आहे. 





सदर आदेश आज दि. २२ जानेवारी २०२१ रोजी माझे सही व कार्यालयीन 
मुद्रेसह निर्गमित करीत आहे. 





के. टी. खटारे, 
सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था, राळेगाव. 


राळेगाव : 
दिनांक २२ जानेवारी २०२१. 





भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२७. 
क्रमांक जिदुविअ-बुल-क-२-दुग्ध-२०२०-२१-चिखली-३५-२०२१.-- 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), बुलडाणा, याद्वारे अधिसूचित 
करतात की, संत उमाकांत महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन सहकारी 
संस्था, मर्या., सातगाव भुसारी, पो. सातगाव भुसारी, ता. चिखली, 





३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १८-२४, २०२१/फाल्गुन २७, शके १९४२-चैत्र ३, शके १९४३ 





जिल्हा बुलडाणा, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक बियुडी-सीएचएल-ओजीआर(ओ)- 
४०३-(डी)-२०२०-२१, दिनांक १३ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र. १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “कृषी संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे. 








भाग १ (अ. वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. ४२८. 

क्रमांक जिदुविअ-बुल-क-२-दुग्ध-२०२०-२१-चिखली-३७-२०२१.-- 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), बुलडाणा, याद्वारे अधिसूचित 
करतात की, मॉ वैष्णवी महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन सहकारी 
संस्था, मर्या., सोनेवाडी पो. सातगाव भुसारी, ता. चिखली, जिल्हा 
बुलडाणा, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम 
९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक बियुडी-सीएचएल-ओजीआर(ओ)-४०२-(डी)- 
२०२०-२१, दिनांक १३ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र. १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “कृषी संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे. 

















भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४२९. 

क्रमांक जिदुविअ-बुल-क-२-दुग्ध-२०२०-२१-बुलडाणा-३९-२०२१.--- 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), बुलडाणा, याद्वारे अधिसूचित 
करतात की, गुरुकृपा महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्था, 
मर्या., केसापूर, पो. केसापूर, ता. बुलडाणा, जिल्हा बुलडाणा, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९(१) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-बियुडी-ओजीआर(ओ)-३६४-(डी)-२०२०-२१, दिनांक 
१३ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र. १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “कृषी संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे. 
दिनांक १३ जानेवारी २०२१. 

















भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४३०. 
क्रमांक जिदुविअ-बुल-क-२-दुग्ध-२०२०-२१-चिखली-४५-२०२१.-- 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), बुलडाणा, याद्वारे अधिसूचित 
करतात की, सोमनाथ महाराज महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन सहकारी 
संस्था, मर्या., येवता, पो. पळसखेड दौलत, ता. चिखली, जिल्हा बुलडाणा, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९(१) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक बियुडी-सीएचएल-ओजीआर(ओ)-४०४-(डी)-२०२०- 
२१, दिनांक १४ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे. 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र. १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “कृषी संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे. 
दिनांक १४ जानेवारी २०२१. 




















भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४३१. 

क्रमांक जिदुविअ-बुल-क-२-दुग्ध-२०२०-२१-चिखली-६६-२०२१.-- 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), बुलडाणा, याद्वारे अधिसूचित 
करतात की, आसरामाता महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन सहकारी 
संस्था, मर्या., सातगाव भुसारी, पो. सातगाव भुसारी, ता. चिखली, 
जिल्हा बुलडाणा, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक बियुडी-सीएचएल-ओजीआर(ओ)- 
४०५-(डी)-२०२०-२१, दिनांक २९ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र. १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “कृषी संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे. 














भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४३२. 

क्रमांक जिदुविअ-बुल-क-२-दुग्ध-२०२०-२१-बुलडाणा-६८-२०२१.-- 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), बुलडाणा, याद्वारे अधिसूचित 
करतात की, जगदंबा महिला बंदिस्त शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्था, 
मर्या., सागवन, पो. सागवन, ता. बुलडाणा, जिल्हा बुलडाणा, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९(१) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-सीएचएल-ओजीआर(ओ)-३६५-(डी)-२०२०-२१, दिनांक 
२९ जानेवारी २०२१ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र. १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “कृषी संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे. 
दिनांक २९ जानेवारी २०२१. 




















भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ४३३. 

क्रमांक जिदुविअ-बुल-क-२-दुग्ध-२०२०-२१-सिं.राजा-१०७-२०२१.-- 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), बुलडाणा, याद्वारे अधिसूचित 
करतात की, सिंदखेड राजा दुध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., 
सिंदखेड राजा, ता. सिंदखेड राजा, जिल्हा बुलडाणा, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
बियुडी-एसआरए-ओजीआर(ओ)-८२७-(डी)-२०२०-२१, दिनांक १७ फेब्रुवारी 
२०२१ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र. १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “कृषी संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 














अ. वि. भोयर, 
सहाय्यक निबंधक, 


बुलडाणा : 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२१. 
सहकारी संस्था (दुग्ध),बुलडाणा. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


